“सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून 
मिळणा-या कर्जावरील १२% व्याजाचे प्रदान 
करणेबाबत”. 

बॅरि. शेषराव वानखेडे शोतकरी सहकारी 
सूतगिरणी मर्या., नागपूर, जि.नागपूर. 


महाराष्ट्र हासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र.सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.८६(भाग-१)/टेक्स-१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ जूलै , २०२१ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण- १०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ 
(आ), दि.११ जानेवारी, २०१७. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. FHT २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, 
दि.१० मे,२०१६ . 
३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि-३३१७/प्र.क्र.७६/टेक्स-१(ब), 
दि.२८.०३.२०१८. 
8) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि-३३१८/प्र.क्र.८६(भाग-१)/ 
टेक्स-(अ), दि.३०.०३.२०१९. 
५) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि-३३१८/प्र.क्र.८६(भाग-१)/ 
टेक्स-१(अ), दि.१८.०९.२०१९. 
६) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१/सूतगि/१३३६/२०२०, 
दि.०९.०३.२०२०. 
७) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या.६(१)/सूतगि/१७०४/२०२०, 
दि.२७.०३.२०२०. 
८) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१)/सूतगि/२८८३/२०२०, 
दि.२८.०८.२०२० 
९) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि-३३१८/प्र.क्र.८६(भाग-१)/ 
टेक्स-१(अ), दि.०५.०२.२०२१. 
प्रस्तावना :- 
शासन निर्णय दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये, सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून 
/रा. स. वि. नि. कडून रु.३,०००/- प्रति चाती प्रमाणे ५ वर्षाच्या मुदतीसाठी कर्ज घेण्यास परवानगी 
देण्यात आली असून सदर कर्जावरील ५ वर्षांचे कमाल १२% पर्यंतचे व्याज शासन भरणार आहे. ज्या 
सहकारी सूतगिरण्यांनी यापूर्वी शासनाकडून घेतलेल्या बिनव्याजी कर्जाची परतफेड केली आहे, 
SATA सूतगिरण्या ह्या योजनेसाठी पात्र समजण्यात येतील. 
या शासन निर्णयास अनुसरुन या सूतगिरणीस शासन निर्णय, दि.२८.०३.२०१८ अन्वये, 
दि.२१.०१.२०१७ ते दि.३१.०३.२०१८ या कालावधीसाठी रु.२,५०,८३,४६०/- व्याज, शासन निर्णय, 
दि.३०.०३.२०१९ अन्वये, दि.०१.०४.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ या कालावधीसाठी 
रु.१,०५,५२,०००/- व्याज, झासन निर्णय, दि.१८.०९.२०१९ अन्वये, दि.०१.१०.२०१८ ते 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.८६(भाग-१)/टेक्स-१ (अ) 


दि.३१.०३.२०१९ या कालावधीसाठी रु.१,०४,९५,०००/- व्याज असे एकूण रु.४,६१,३०,४६०/- 
व्याज यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेले आहे. 

सदर शासन निर्णयास अनुसरुन IR. शेषराव वानखेडे BAHT सहकारी सूतगिरणी मर्या., 
नागपूर, जि. नागपूर या सूतगिरणीने पंजाब नॅशनल बँक, शाखा खामला, नागपूर या बँकेकडून प्रती 
चाती रु.३०००/- प्रमाणे रु.१७५३.९२ लक्ष रक्‍कमेरील कर्जावरील १२% प्रमाणे दि.०१.०४.२०१९ ते 
दि.३१.०३.२०२० या कालावधीतील अनुज्ञेय रु.२,११,०४,७०६/- इतक्या व्याजाचे प्रदान पंजाब 
नॅशनल बँक, शाखा खामला, नागपूर या बँकेस प्रदान करण्याचा शासन निर्णय दि.०५.०२.२०२१ 
रोजी निर्गमित करण्यात आला होता. तथापि, (२०४९ २५५१) या लेखाशीर्षाखाली Walt तरतूद 
उपलब्ध नसल्याने सदर निधी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात वितरीत करता आला नाही. त्यामुळे 
दि.०५.०२.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करुन सदर निधी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील 
उपलब्ध तरतूदीमधून वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

शासन आता याद्वारे वाचा क्र.९ येथील दि.०५.०२.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय रद्द 

करीत आहे. 
२. शासन निर्णय दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये, शासनाने घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन खालील 
तक्त्यात दर्शविलेल्या बॅरि. seed वानखेडे होतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., नागपूर, जि. 
नागपूर या सहकारी सूतगिरणीच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्शविलेल्या बँकेला स्तंभ क्र.५ 
मध्ये दर्शविलेल्या व्याजाच्या रकमेचे प्रदान करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. या 
सूतगिरणींने थकित बिनव्याजी कर्जाची परतफेड केल्याची खातरजमा करुन घेऊन सदर व्याजाचे 
प्रदान करण्यात येत आहे. 


सूतगिरणी | चात्यांची | बिनव्याजी कर्ज | चात्यांच्या १२% पर्यंतच्या ज्या खात्यात 
चे नाव संख्या घेतले होते प्रमाणात व्याजाची रक्‍कम व | व्याजाची रक्‍कम 
काय? कोणत्या वित्तीय | व्याजाचा कालावधी | जमा करावयाची 
असल्यास संस्थेकडून त्याचा तपशील 
त्याची परतफेड | /रा.स. वि. नि. 
केली आहे का? | कडून किती 
कर्ज घेतले 
आहे? व 
व्याजाचा दर 
1 १ | २ ३ ae ५ ६ 
Br. ५८४६४ होय. रु.१७५३.९२ 9. रु.१,०५,५२,३५३/- | Punjab National 
1 र लक्ष | PRovou.zongay | Bim Kanal 
Shetkari ८ इतकी संपूर्ण दि.३०.०९.२०१९) 
1. ee ea ee Lae 
Maryadit, केली आहे. बँक, शाखा | | दि गा et 
Nagpur, खामला, ७ IFSC Code - 
Dist. नार 3. रु.५२,४७,३४५/- PUNB0147200 
Nagpur. (दि.०१.०१.२०२० ते 
दि.३१.०३.२०२०) 
व्याज दर - 
१३% 
पये दोन कोटी अकरा लक्ष चार हजार Teal सहा फक्त) | रु.२,११,०४,७०६/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.८६(भाग-१)/टेक्स-१ (अ) 


३. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दि.१० मे, २०१६ 
मधील परिच्छेद- अ) नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे - 

१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- २०४९ २५५१ या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१- 
२२ या आर्थिक वर्षात रु.२०००.०० लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. 

२) मंजूर निधी - २०४९ २५५१ या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
रु.२०००.०० लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. सदर योजना ही अनिवार्य असून भारित स्वरूपाची 
आहे. 

३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला 
आहे - लागू नाही. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षातर्गत १ 
वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही - लागू नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही 
किंवा येणे रक्‍कम समायोजित करण्यांत आली आहे - लागू नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह 
सादर करावे - लागू नाही. 

७ बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची 
मान्यता घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा - लागू नाही. 

८) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा - लागू नाही. 

९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी - लागू 
नाही. 

४. यासाठी होणारा खर्च “ मागणी क्र. व्ही-१, २०४९- व्याज प्रदाने, ०१ देशांतर्गत 

UTA व्याज, २००- देशांतर्गत इतर क्र्णांवरील व्याज (०२), इतर संस्थांकडून मिळणा- 

या कर्जावरील व्याज (०२) (०६) वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (अनिवार्य) 

(२०४९ २५५१)” भारित, ४५-व्याज” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मंजूर 

केलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 

५. आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी SR. होषराव वानखेडे होतकरी सहकारी सूतगिरणी 

मर्या., नागपूर, जि. नागपूर या सूतगिरणीने वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जावरील यापुढील 

कालावधीसाठी देय होणा-या व्याजप्रदानाचा तिमाही अहवाल शासनास सादर करावा. 

६. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु.२,११,०४,७०६/- इतकी रक्‍कम 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत करुन उपरोक्त परिच्छेद-१ मधील 

तक्त्यातील स्तंभ क्र. मधील व्याजाची रक्कम स्तंभ क्र.६ मध्ये नमूद केलेल्या बँकेच्या खाते 

क्रमांकांमध्ये RTGS द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता श्रीम. शि. दि.गायकवाड, 
कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई 

- ४०० ०३२ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, 

श्री. स. दि. खरात, उप सचिव (सूतगिरणी), (/०००९) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 

मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
७. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँकेस वितरीत केल्यानंतर आहरण 

व संवितरण अधिकारी यांनी सदर रक्कम प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित बँकेकडून 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.८६(भाग-१)/टेक्स-१ (अ) 


प्राप्त करुन घ्यावे व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 
८. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.२४.०६.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
र्‌, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७७५/.॥8१॥99॥॥9.90५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७०११७२५२५२३०२ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
Sakharam Dina 
Kharat oe 
(स. दि.“खरातो 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 

१) महालेखाकार, महाराष्ट्र- १ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 

२) मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) प्र. स. (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४) आयुक्त, TAA, वस्रोद्योग आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

५) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
) 
) 
) 
) 


६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
९) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३ व १३, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) अवर सचिव (कार्यासन १७ स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) शाखा व्यवस्थापक, पंजाब नॅशनल बँक, शाखा खामला, नागपूर. 

१२) संचालक, IR. शोषराव वानखेडे WASNT सहकारी सूतगिरणी मर्या., नागपूर, जि. 
नागपूर . 

१३) का.अ., (रोख शाखा), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय,मुंबई(३ प्रती). 
१४) निवड नस्ती - टेक्स-१ (31) / टेक्स-१ (ब) . 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


